सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
वितरीत करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९९/२०२०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ ३,दि.१६.०४.२०२०. 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.६०/साशि-५, 
दि.०३.०८.२०२०. 

३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.१२९/साशि-५, 
दि.२४.११.२०२०. 

8) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.१९/साशि-५, 
दि.१४.०१.२०२१. 

५) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
क्र.३२/२०२०-२१/६६१५,दि.०१.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२३,७५,००,००० (रुपये एकशे तेवीस कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त ) इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. वित्त विभागाकडून प्राप्त मान्यतेनुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या 
सहाय्यक अनुदानासाठी यापुर्वी संदर्भाधिन क्र. २,३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पित 
तरतूदीच्या ५० % च्या मर्यादेत रु. ६१,८७,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एकसष्ठ कोटी सत्याऐंशी लाख 
पन्नास हजार फ़क्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता ग्रंथालय संचालकांचा संदर्भाधिन 
दि. ०१.०२.२०२१ रोजीचा प्रस्ताव व वित्त विभागाकडून प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांच्या सहाय्यक अनुदानासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७० % च्या मर्यादेत 
रु. २४,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी पंच्चाहत्तर लाख wad ) इतका निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे परिरक्षण अनुदान अदा 
करण्यासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७० % च्या मर्यादेत रु. २४,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस 
कोटी पंच्चाहत्तर लाख फ़क्त ) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच संबंधित जिल्हा 
ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना आहंरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९९/२०२०/साशि-५, 


करण्यात येत आहे व त्यांना 39- सहायक अनुदाने ( वेतनेतर ) या उद्दिष्टाखालील देयकावर नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 
२. सदर खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) 
मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाली सन वर्ष २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा. 
३. अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत सादर 
करणे आवश्यक राहील. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० मधील 
सूचना/अटींची पुर्तता करण्यात आली असून सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. १४३/२०२१/व्यय-५, दि. ११.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१९१७०२१८०२०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ ढ Digitally signed by Anil Vithalrao Saware 
A n | | V | t h a | fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher Technical 


Education Department, postalCode=400032, st=Maharash' 


. jarashtra, 
2,5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf6786e471 


S a Wa r e 2e2c088a9ac4ffee3f, cn=Anil Vithalrao Saware 


Date: 2021.03.19 17:07:52 +05'30' 


(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. सर्वजिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक / जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ ग्रंथपाल. 
प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (साशि 9), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,अमुंबई. 


PN SEH 


पृष्ठ २ पैकी 2 


